कोकण विकासाच्या सुधारीत कार्यक्रमांतर्गत 
, ठाणे जिल्हयातील जव्हार या पर्यटन स्थळाचा 
विकास करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र. एमटीसी २००३/६ /प्र.क्र. ३१७ /पर्यटन/भाग-३ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ दिनांक ०६ मार्च, २००४ 


_ वाघा :- १) शासन निर्णय क्रमांक एमटीसी.२०००-१०/प्रक्र.६९८/पर्यटन, 

दिनांक २२.२.२००२ व समू-क्रमांकाचे BRITA दि. २.३.२००२ 
__ २) जिल्हंधिकारी,ठाणे यांचे प्रत्र.क्र. नियो/पर्यटन-कोलिका-२००२-०४ 
. '__ कार्यासन-१/१३२१, दि..५.१२.२००३ 


प्रस्ताबनाः- soe क्रमांक १ च्या शासन , निर्णयान्वये सन २००१-०२ साठी ठाणे 
जिल्हयाकरिता कोकण विकासाच्या सुधारीत कार्यक्रमांतर्गत जव्हार येथील पर्यटन स्थळांचा 
बिकास ब तुंगारेश्वर ता. बसई येथील मंदीर स्थळाच्या विकासासाठी रु. ५० लाखाचा निधी 
मंजूर करण्यात आला होता. परंतु सन २००१-०२ मध्ये रु. ५० लाखाची देयके पारित न झाल्याने 
२००२-०३ मध्ये जिल्हाधिकारी, ठाणे यांनी निधीची मागणी केली होती. परंतु निधी उपलब्ध 
करुने देण्यात आला नाही.:जिल्हाधिकारी, ठाणे यांनी जव्हार येथील पर्यटन स्थळाची विकासाची 
कामे अंतीम टप्प्यात असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आणले असून त्यासाठी २३ लाखाचा 
निधी वितरीत करण्याचा प्रस्ताब शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय :- सुधारित. कोकण: त्रिकासाच्या कार्यक्रमांतर्गत कोकणातील पर्यटनाच्या 
विंकोसासाठी & सुचिधा निर्माश करण्यासाठी. सन ०३-०४ या आर्थिक बर्षात जव्हार , जि. ठाणे 
यांच्या मार्फत करण्यात येत असलेली. पर्यटनाच्या विकासासाठी अंतीम टप्प्यात असलेली कामे 
पूर्ण करण्यासाठी रु. २३,००,०००/- (रु. तेवीस लाख फक्त) इतका निधी जिल्हाधिकारी, ठाणे 
यांना वितरीत करण्यास शासन मंजुरी देत आहे. 


र. उपरोक्त मंजूर करण्यात आलेला खर्च हा "३४५२-पर्यटन-मागणी क्र. बी-७-०१ 
पर्यटनासाठी पायाभूत सुविधा-१०१ पर्यटन केंद्रे -(.०२) पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना- राज्य 
योजनांतर्गत योजना (०२)(१९) पर्यटन विकासासाठी अ, ब, क श्रेणीमध्ये वर्गीकृत केलेली 
ठिकाणे" (३४५२  १७८९)या लेखा शिर्षाखाली सन २००३-०४ साठी मंजूर करण्यात 
आलेल्या तरलतूदीतून भागविण्यात यावा. 


:\U-$-Jevher-Thane GR-1 


३. जिल्हाधिकारी, ठाणे यांनी सदरची रक्‍कम कार्यकारी अभियंता बांधकाम विभाग 
(पूर्व) जव्हार, जि. ठाणे यांना सुंपूर्द करावी ब संदर निधीच्या खर्चाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र 
कामाची भौतिक प्रगती तसेच सुपूर्द करण्यात आलेल्या रकमेचे विनियोजन दर्शविणारे 
ब्रिवरणपत्र इत्यादीचा अहबाल दरमहा १० तारखेपर्यन्त न चुकता शासनास सादर कराबा. 


४. या प्रयोजनासाठी जिल्हाधिकारी, ठाणे यांना "आहरण ब संवितरण आणि नियंत्रण 
... अधिकारी" म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. जिल्हाधिकारी, ठाणे यांनी याबाबतीत बिहित 
arate dace करुन रक्कम आपल्या लाव्यात घेऊन संबंधित. कार्यान्वयन 
"यंत्रणेकडे सुपूर्व व्रण्यासाठी आवश्यक तीं. कार्यवाही तातडीने करावी. मंजूर करण्यात 
on आलेल्या रुं. २३,००,०००/ (तेवीस लाख फक्त): चेःडपयोगिता. प्रमाणपत्र महालेखाकार 
.... (लेखा परीक्षा” लेखा. ब अनुशैयता). महाराष्ट्र ९/२, मुंबई / seg ait सादर करांवे ब 
त्याची एक प्रत शासनास न चुकता सादर करावी, ल॑सेचं सदर निधी ज्या.कामाकरिता मंजूर 
केला आहे तो त्याच कामाकरीता वापरण्यात 'थाबा आणि मंजूर अनुदानापेक्षा जास्त खर्च 
होणार नाही'याची दक्षता घेण्यात यावी. * -.: 


...५. या'कामाचे संपूर्ण नियंत्रणं ओयुक्‍तं, कोकण fw वःजिल्हाधिंकारी; ठाणे यांनी 


..... करावयाचे आहे. 


६. जिल्हाधिकारी, ठाणे यांनी सदर अंनुदानाची-रक्‍्कम कोषागारातून काढल्यानंतर 
त्यासंबंधीच्या देयकाचा. प्रमाणक क्रमांक, देयकाची रक्कम, .कोषागाराचे नांतर, दिनांक 


, ,, इत्यादी माहिती खर्चमेळ घालून शासनास सादर करावी. 


हो शाक्षन निर्णय नियोजन व. वित्त विभागाच्या सहमतीने ब वित्त विभागाच्या 

अनौपचारिक संदर्भ. क्र. (2) सीआरं-१४०/९००४/व्यय-ट, दिनांक,४$.२.२००४ व (2) 
५३४/ अर्थोपाय, दिनांक. २५.२.२००४ अन्वये प्रशासकोय विभागास प्रदान केलेल्या 
अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने; ::.. , 
ल 4 : 
ah hea: ae 

(& 7. Aeneas ) 


__ अवर सचिध,गृह विभाग,महाराष्ट्र शासन. 


Javhar-Thane-2 


प्रति, 


महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरिक्षा),मुंबई, 
महालेखापाल-२(लेखा ब अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा), नागपूर, 

अपर मुख्य सचिव (गृह) तथा अपर बिकास आयुक्‍त, कोकण बिकास कार्यक्रम, मंत्रालय, मुंबई, 
प्रधान सचिव (नियोजन विभाग ) मंत्रालय, मुंबई, 

प्रधान सचिव ( वित्त विभाग), मंत्रालय, मुंबई, - 

प्रधान सचि (पर्यटन), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

आयुक्‍त, कोकण विभाग, कोकण भवन, नवी मुंबई, 

व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र Teeny विकास महामंडळ, मुंबई, 
जिल्हाधिकारी, ठाणे, 

निबासी लेखा अधिकारी, मुंबई, 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे, 

सह संचालक, लेखा ब कोषागारे, मुंबई, 

नियोजन विभाग (का.९४१२), मंत्रालय, मुंबई, 

वित्त बिभाग (का. व्यय-८, अर्थोपाय,मंत्रालय, मुंबई, 

निषड नस्ती. कार्यासन-पर्यटन 


